राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार योजनेतंर्गत निवड 
समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रासांपु २११८(१३) /प्र.क्र.३०१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभागाचा शासन निर्णय 
क्र. एडब्ल्यूडी-१०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का१, दि.३० जुले, १९९२ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग व सांस्कृतिक कार्य विभागाचा शासन 
निर्णय क्र. रासांपु-२०११ /निसपु / प्र.क्र.१६१/सां.का.४, 
दि. Qo ऑक्टोबर,२०११ 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. रासांपु २११४ (११)/ 
प्र.क्र.११४ (भाग-१)/सां.का.४, दिनांक १७ जून, २०१५ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये सांस्कृतिक क्षेत्रात विशोष लक्षणीय कार्य करणाऱ्या 


कलावंत मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान करण्याविषयीच्या नियमात सुधारणा 


करण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये राज्य सांस्कृतिक 
पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीचा कालावधी तीन वर्षाचा 


असल्यामुळे नवीन समितीची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार निवड समितीची 


पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ) शासकीय सदस्य 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग सदस्य 
३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 
ब) अशासकीय सदस्य 
नाटक (मराठी) - १. अभिजित झुंजारराव- कल्याण अशासकीय सदस्य 
२. सुनीता पाटणकर - सांगळी अशासकीय सदस्य 
३. तुषार दळवी - मुंबई अशासकीय सदस्य 
कंठसंगीत - १. स्वाती राजवाडे - नाशिक अशासकीय सदस्य 
२. स्नेहाशिष दास - अमरावती अशासकीय सदस्य 
३. नंदा जोशी - सोलापूर अशासकीय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः TAY 2992 (93) /प्र.क्र.३०१/सां.का.४ 


उपशास्त्रीय संगीत - 


चित्रपट (मराठी) - 


कीर्तन - 


शाहिरी- 


नृत्य - 


आदिवासी गिरीजन - 


कलादान - 


वाद्यसंगीत - 


तमाशा - 


लोककला - 


१ 


. धनश्री खरवंडीकर - अहमदनगर 


. दीपक कळढोणे - सोलापूर 
. चंद्रकांत घरोटे - नागपूर 

. सुनील फडतरे - सांगली 
. मनोज कदम - पुणे 

. अभिराम भडकमकर - मुंबई 


१. लक्ष्मण कोकाटे - बारामती 


१. 
२.प्रिया खताळ 


. जयश्री देशपांडे - पुणे 
IS महाराज -बार्झी 


राजन जयस्वाल - अकोला 
- अहमदनगर 


३.हेमंत मावळे  -पुणे 


qs 


मीनल कुलकर्णी - तळेगाव 


२. महादेव कदम -बार्शी 

३. मोहन बोडे - अमरावती 
१. ठमाताई पवार - कर्जत 

२. हरद om - नाशिक 
३. सतीश महामुनी - तुळजापूर 
१. सुरेश पुरी - नांदेड 
२. आशिष केसकर - पुणे 

३. सुनंदा काळुसकर - पुणे 


१. भिमाण्णा जाधव - सोलापूर लापूर 


. सुधाकर आंबुसकर - अकोट 
. पांडुरंग मुखडे  - पुणे 


१. प्रभाकर होवाळ - पुणे 
२. सोपान खुडे  -पुणे 
३. संतोष खेडलेकर - अहमदनगर 


१. आनंद कसंबे - यवतमाळ 


. लक्ष्मीकांत धोंड - औरंगाबाद 
. मनोहर गोलांबरे - मुंबई 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


अझासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 
अझासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः MAY २११८(१३) /प्र.क्र.३०१/सां.का.४ 


या समितीची मुदत या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा 
समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत एवढया कालावधीसाठी राहील. 


प्रवास व बैठक भत्ता :- 

समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या क्र. प्रवास -१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, 
दिनांक ३ मार्च, २०१० च्या शासन निर्णयानुसार प्रवासभत्ता व तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. ISH २०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दिनांक २४ मे, २०१२ अन्वये बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. यासाठीचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्यलेखाशिर्ष २२०५, १०२- कला व 
संस्कृती यांचे प्रचाळन, ०५ कलाक्षेत्रात उल्लेखनीय पारितोषिके, (०५) (०१) अभिनित कलाक्षेत्रात 
उल्लेखनीय कार्याबद्दल पारितोषिके, ०५ पुरस्कार (२२०५ १४३६) या योजनेतंर्गत उपलब्ध 
तरतूदीतून भागविता यावा. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८११२९१७४१०५५६२३ 
असा आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shailesh Tukaram Jadhav 
nment Of Maharashtra, ou=Tourism 
Department, postalCode=400032, 


ed91b64d12528e9ab00bb144F43fc 
1820b969f8ca273, 


Shailesh 
33८ 

Tukaram Jadhav. 5000000 ददल 
गळा 


m Jadhav 
Date: 2018.11.30 12:29:35 +05'30" 


(शैलेश तु. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 
२. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
३. निवड समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालयामार्फत) 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. महालेखापाल (महाराष्ट्र 9) (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई 
६. महालेखापाल (महाराष्ट्र २) (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


